बाळ संगोपन योजनेअंतर्गत सन 
२०२१-२२ या चालू आर्थिक वर्षासाठी 
व प्रलंबित निधी (२२३५ बी९०६) 
वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बालसं-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- २८ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 

१. महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बाळसं-२०२१/प्र.क्र.६६/ का-०८, १७ 
जून २०२१ 

२. महिला व बाल विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र. बालसं-२०२१/प्र.क्र.६६/ का-०८, २२ 
डिसेंबर २०२१ 

३. महिला व बाल विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बालसं-२०२१/प्र.क्र.१२५/ का-०८, 
दि.०४/०२/२०२२ 

४. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. पूरक-२०२१/प्र.क्र.१०६/अर्थ-३, ०३/०१/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्र. एक्स-१, मुख्य लेखाशिर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (94)(09) 
बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) (2234 बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२१-२२या वित्तीय वर्षासाठी महिला व बाल 
विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेत्तर या बाबीसाठी 
रु.१९८०.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली होती. सदर निधी संदर्भ क्र. १व २ 
वरील झासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत केला आहे. 
विधीमंडळाच्या माहे डिसेंबर, २०२१ च्या अधिवेशनात सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी बाल 
संगोपन योजनेकरीता रु.३१८२.०० लक्ष निधीची पुरवणी मागणी मंजूर केली आहे. त्यापैकी 
रू.१८९२.०० लक्ष निधी संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. आता मंजूरी 
पुरवणी मागणीच्या अनुषंगाने उर्वरीत रू.१२९०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने 
मान्यता दिळी असून सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०८ 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्र. एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व 
काळजी), (१५)(०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३१ 
सहायक अनुदाने (AIA) (२२३५ बी९०६) या लेखाशिर्षाअंतर्गग सन २०२१-२२ मधील 
लाभार्थ्यांकरिता, मार्च २०२० पूर्वीचे प्रलंबित अनुदान अदा करण्याकरिता व सन २०२०-२१ या 
वित्तीय वर्षातील दुसर्‍या सहामाहीचे अनुदान अदा करण्यासाठी वित्त विभागाने सहमती 
दिल्यानुसार रकाना क्र. ४ नुसार रु.१२९०.०० लक्ष (अक्षरी रु.बारा कोटी नव्वद लक्ष फक्त) 
इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रु.लक्ष) 
उद्दीष्ट अर्थसंकल्पित | यापुर्वी | प्रस्तावित 
अंदाज वितरीत वितरण 
दकख9 जा २ 3 शशि 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ५१६२.०० | ३८७२.०० | १२९०.०० 


०२, समाजकल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 

(१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), 
(१५)(०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 

(२२३५ बी९०६) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


2. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०५/व्यय-६, दि.२४/०३/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३२५१८२२२५१५३० 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Nilesh Janardan Patil 
N | | e ५ h DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 
velopment Department, 


D 
J a n a rd a Nn वनमाली नड की st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30c 
fe085ddbef06ea381e7e81401a472bbb9 


P a t | | 667, cn=Nilesh Janardan Patil 


Date: 2022.03.29 11:16:57 +05'30' 


( डॉ.निलेश ज.पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालसं-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०८ 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


